कर्तव्य बजावित असतांना पोलीस अधिकारी/कर्मचारी 
यांचा मृत्यु झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना शासकीय 
निवासस्थानात राहण्यास परवानगी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक- आरएसए ०५११९/प्र.क्र.२४२ /पोल-७ 
मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२,दिनांक - १७ जून, २०११. 


बाचा : - १) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक आरएसए ०७९७/१४५/प्र क्र ९०/पोल-७, 
दि. १८ नोव्हेंबर, २००५ 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक आरएसए-०४०७/प्र क्र २२८/पोल-७, 
दि. ५ मार्च, २००८ 


प्रस्तावना - कर्तव्य बजावत असतांना घडणा-या दुर्घटनामुळे काही वेळेस पोलीस अधिकारी 
कर्मचा-यांचे मृत्यु होतात. अशा परिस्थितीत त्यांच्या कुटुंबियांना तीन महिन्यामध्ये शासकीय 
निवासस्थान सोडून इतरत्र निवासस्थान शोधावे लागते कारण भाडेमाफ निवासस्थानाची सबलत 
फक्त ३ महिन्यापुरतीच मर्यादित असते व त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. सदर बाबींचा 
विचार करुन त्यांच्या कुटुंबियांना शासकीय निवासस्थानात राहण्यासाठी परवानगी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- aig बजावित असतांना घडणा-या दुर्घटनामुळे एखादा पोलीस 
अधिकारी/कर्मचारी यांचा मृत्यु झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना २ वर्षापर्यंत किंबा त्याचा सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक यापैकी जो दिनाक आधी असेल त्यां दिनांकापर्यंत शासकीय निवासस्थानात राहण्यास या 
शासन निर्णयान्वये परबानगी देण्यात येत आहे. 

२. सदर कालाबधीत शासकोय निवासस्थानात राहणा-या मृत पोलीस अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या कुटुंबियांकडून केवळ अनुज्ञप्ती शुल्क बसुल करण्यात यावे. 

३. हा निर्णय केवळ पोलीस विभागासाठीच बांधलेल्या निवासस्थानासाठी, या शासन निर्णयाच्या 
दिनांकापासून लागू होईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


पट 
(दि.शा.घाटगे ) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पोलीस गृह निर्माण ब कल्याण महामंडळ मर्या., 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, 
सर्व अपर पोलीस महासंचालक, 


सर्ब विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 

सर्व पोलीस आयुक्त, 

सर्व पोलीस अधिक्षक 

सर्व समादेशक, (राज्य राखीब पोलीस बल गट क्र. १ ते १३). 

सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये 

वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/ सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

निवडनस्ती (पोल-७) 


a 2 a 2 ok 2 


